जिल्हा नाशिक येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता 
गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.५३६/१७/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक यांचे पत्र क्र.निवडणूक/ कावि 
संकलन क्र.१/१९४२/२०१९, दि.३१.१०.२०१९ 


शासन ba RUE? निर्णय :- 


जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 
साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी 
करुन तांत्रिक सहमतीसह रु.१०७८.२८ लक्ष इतक्या किमतीचा प्रस्ताव दि.३१.१०.२०१९ च्या पत्रान्वये 
प्रशासकीय मान्यतेस्तव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


२. सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे 
विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


Sr. No. | Essential Items Cost 
1 Cost of Godown, Staff Room, Guard 72218650.00 
Room, Strong Room, and public Toilet 
and furniture 
2 Wall Compound 2500000.00 
3 Internal Road (Lumpsum) 2000000.00 
| Levelling 1500000.00 
5 Contingencies 4% 2888746.00 
fe "| Water supply and Sanitation and Pump | 10 % 7221865.00 
7 Electrification Installation 11% 794405 1.00 
ca Add centage charges 4% 2888746.00 
Pood Add GST 12 % 8666238.00 
Total Estimated Cost Say Rs. 107828300.00 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.५३६/१७/३३ 


३. वरील विवरणात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.१०७८.२८ लक्ष (रुपये दहा कोटी 
अट्यात्तर लक्ष अठ्ठावीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


a. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅँटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदर गोदामांचे 
बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण 
होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता असल्यास ई- 
टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 

0. ईव्हीएम व व्हीव्हीपँट aera साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (₹0) 
दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे बांधकाम करण्यात यावे. 

०. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरीता केंद्र 
शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 

0. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून 
काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

8. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तुविशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

.. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

9. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

h. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. प्रस्तुत मान्यता नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१)/ का-१४६१, दिनांक 
११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.५३६/१७/३३ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००११७११५७२१३८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL NANSING VALVI 
ANIL NANSING 222: 
2.5.4.20=1a7¢28200f6d58206324d8086ffcf99758c1 15aada508a7437f2ae 
5d9fa1ba5d, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=328a78fb2699 1 ef7b9493ea647f585c65b1cf01913ae44b41 
ffee5cc8464f2f1, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ANIL 
NANSING VALVI 
Date: 2020.01.17 11:58:16 +05'30° 
अ 
(अ.ना.वळवी) 
उप व निवडणूक अधिकारी 
प सचिव व सह मुख्य निव 


प्रति: 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक . 
प्रत: - 


१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 

२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, नाशिक 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू), 

५. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक 

६. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, नाशिक 

७. कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन - ३३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


